RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक १० ] 


[ पृष्ठे १२ 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 

[ किंमत : रुपये ९ .०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ५ एप्रिल २०२१ 


वाचा.- अधिसूचना क्र . संकीर्ण ०३२१ / प्र.क्र . ४० / विशा -३ ( अ ) , दिनांक २४ मार्च २०२१ 

अधिसूचना 
परकीय चलन संचय आणि तस्करी कारवायांस प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ७४ . 

क्रमांक संकीर्ण . ०३२१ / प्र.क्र .४० / विशा -३ ( अ ) .- परकीय चलन संचय आणि तस्करी कारवायांस प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ७४ अंतर्गत 
निर्गमित वाचा येथील दिनांक २४ मार्च २०२१ रोजीची अधिसूचना प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत असून सुधारित अधिसूचना पुढीलप्रमाणे 


आहे : 


महाराष्ट्र राज्याने शासन अधिसूचना क्र . संकीर्ण . ० ९ २० / प्र.क्र . ८५ / विशा -३ ( अ ) , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० अन्वये श्री . मनु कुमार 
श्रीवास्तव , अपर मुख्य सचिव ( अपिल व सुरक्षा ) , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांना परकीय चलन संचय आणि तस्करी कारवायांस प्रतिबंध 
अधिनियम , १ ९ ७४ ( १ ९ ७४ चा ५२ ) कलम ३ चे उप - कलम ( १ ) अन्वये स्थानबद्ध प्राधिकारी ( Detaining Authority ) म्हणून प्राधिकृत 
केले आहे . 

आता , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी श्री . मनु कुमार श्रीवास्तव , अपर मुख्य सचिव ( अपिल व सुरक्षा ) , गृह विभाग यांची बदली अपर 
मुख्य सचिव ( गृह ) या जागी झाली असून , अपर मुख्य सचिव ( अपिल व सुरक्षा ) , गृह विभाग या पदाचा नियमित कार्यभार दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०२१ पासून श्री . आनंद लिमये , अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १० मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
सोपविण्यात आला आहे . 

त्यामुळे परकीय चलन संचय आणि तस्करी कारवायांस प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ७४ ( १ ९ ७४ चा ५२ ) च्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र शासन 
श्री . आनंद लिमये , अपर मुख्य सचिव ( अपिल व सुरक्षा ) , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांना सदर अधिनियमाच्या कलम ३ चे उप - कलम ( १ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये सदर अधिनियमातील कलम ३ च्या प्रयोजनासाठी स्थानबद्ध प्राधिकारी ( Detaining 
Authority ) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


+ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

तुषार महाजन , , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT 
2nd floor , Madam Cama Road , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 5th April 2021 


Read . — Notification No. MIS . 0321 / C.R . 40 / SPL - 3 ( A ) , dated the 24th March 2021 . 


NOTIFICATION 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT , 1974 . 


No. MIS - 0321 / C.R.40 / SPL - 3 ( A ) .- The above referred notification issued under Conservation 
of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 , dated 24th March 2021 is 
being cancelled for administrative reasons and the revised notification is as follows : 


The Government of Maharashtra vide Government Notification No. MIS . 0920 / C.R . 85 / SPL 
3 ( A ) , dated 14th October 2020 has empowered Shri Manu Kumar Srivastava , Additional Chief 
Secretary ( Appeals and Security ) , Home Department , Mantralaya , Mumbai 400 032 to exercise 
the powers of Detaining Authority conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Conservation of 
Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) . 


As , Shri Manu Kumar Srivastava , Additional Chief Secretary ( Appeals and Security ) , Home 
Department has been transferred as additional Chief Secretary ( Home ) on 28th February 2021 
and Shri Anand Limaye , Additional Chief Secretary has been given the regular charge of Additional 
Chief Secretary ( Appeals and Security ) , Home Department , Government of Maharashtra , Mumbai , 
from 28th February 2021 vide Government Order dated 10th March 2021 of General Administration 
Department . 


Hence , Government of Maharashtra hereby empowers Shri Anand Limaye , Additional Chief 
Secretary ( Appeals and Security ) , Home Department , Mantralaya , Mumbai to exercise the powers 
of Detaining Authority conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Conservation of Foreign 
Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 ( 52 of 1974 ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


TUSHAR MAHAJAN , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


नियोजन विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ५ , एप्रिल २०२१ . 

अधिसूचना 


सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , २००८ . 


क्रमांक असांस -१३२० / ८४६ / प्र.क्र .८ ९ / का -१४१७ . – केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , २००८ ( २०० ९ ची ७ ) च्या कलम ३ 
व ४ द्वारे दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सांख्यिकी संग्रहण नियम , २०११ च्या नियम ५ व ७ अन्वये , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे ' औद्योगिक 
उत्पादन निर्देशांक ( पायाभूत वर्ष २०११-१२ ) ' मालिकेसाठी संघटीत उत्पादन क्षेत्र , खाणकाम आणि विद्युत क्षेत्रातील आर्थिक पैलूंची आकडेवारी 
अनुसूची -१ मध्ये केलेल्या तपशीलानुसार गोळा करण्याचे निर्देश देत आहे . 

२ . महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेच्या अनुसूची -२ मधील तपशीलानुसार उल्लेख केलेल्या अधिकाऱ्यांची राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील 
उद्योगासंबंधी सांख्यिकी माहिती गोळा करण्यासाठी सांख्यिकी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

३ . सांख्यिकी अधिकाऱ्यांद्वारे प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तींना प्रत्येक माहिती देणाऱ्या व्यक्तींद्वारे दिल्या गेलेल्या माहितीची पडताळणी , 
त्यासंबंधीच्या लेख्यांची / कागदपत्रांची पाहणी करणे व ते तपासणे तसेच आवश्यकतेनुसार त्या संबंधी स्पष्टीकरण मागणे या कामासाठी सांख्यिकी 
अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात नियुक्त केले जाईल . माहिती गोळा करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे संबंधित सांख्यिकी अधिकाऱ्याने 
त्यांना दिलेल्या छायाचित्रासह असलेले ओळखपत्र किंवा प्राधिकारपत्र सोबत असणे आवश्यक आहे . 


' औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ( पायाभूत वर्ष २०११-१२ ) ' करीता माहिती दात्याने पुरविलेल्या आकडेवारीची छाननी आणि पडताळणी 
केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखाली असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून सदर आकडेवारीचे संस्करण करण्यात येईल . 

' औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ( पायाभूत वर्ष २०११-१२ ) ' च्या संदर्भात समाविष्ट असलेल्या सर्व व्यक्ती सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम , 
२००८ व सांख्यिकी संग्रहण नियम , २०११ मधील तरतुदी अन्वये , शासित केल्या जातील . सांख्यिकी अधिनियम , २००८ च्या कलम ४ च्या उप 
कलम ( ४ ) आणि ( ६ ) अन्वये सांख्यिकी अधिकाऱ्यांना कोणतेही अधिकार पुनःप्रदान करण्यात आलेले नाहीत . 

अनुसूची १ 
१ . विषय व प्रयोजन- वार्षिक उद्योग पाहणी ( वाउपा ) चे निकाल उपलब्ध होईपर्यंत औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक हा संघटीत 
क्षेत्रासाठी औद्योगिक वाढीचा अल्पकालीन सूचक म्हणून घेतला जातो . औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा चालू महिन्यातील उत्पादित वस्तूंचे आणि 
पायाभूत 

वर्ष ( २०११-१२ ) मधील सरासरी मासिक उत्पादन लक्षात घेऊन काढला जातो . औद्योगिकीकरण धोरणाचे नियोजन व कार्यान्वयन 
करण्यासाठी ' औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक ( पायाभूत वर्ष २०११-१२ ) ' राज्य शासनासाठी आज अनन्य साधारण महत्त्वाचा आहे आणि या 
निर्देशांकाचा वापर उद्योग , संशोधन आणि शैक्षणिक संस्थासह विविध संस्था मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत . 

२ . सांख्यिकी संग्रहण करीताचे भौगोलिक क्षेत्र- सांख्यिकी संग्रहण करीताच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये अनुसूची -२ नुसार महाराष्ट्रातील 
सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असेल . 

३ . सांख्यिकी संकलनाची पध्दती- प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी त्याच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत माहिती देणाऱ्यास सूचना पत्र निर्गमित करेल , 
ज्यात कोणत्या दिनांकापर्यंत निश्चित केलेला घटक किंवा घटकांची माहिती नमुन्यानुसार कोणी पुरवावयाची आहे या बाबी दर्शविलेल्या असतील . 
माहितीदात्यास सूचना पत्रात नमूद केल्यानुसार माहिती व आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नोंदविणे बंधनकारक असेल . 

ज्यांच्याकडून माहिती संकलित केली जाणार अशा माहिती देणाऱ्यांचे स्वरुप- उत्पादन आणि मूल्य याची माहिती गोळा 
करण्यासाठी निवडलेल्या घटकाचा ( कारखाना किंवा आस्थापना किंवा उद्योग ) मालक किंवा ज्याच्या ताब्यात सदर घटक असेल , ज्याला उत्पादन 
व मूल्यासंबंधी माहिती सांख्यिकी अधिकाऱ्यास उपलब्ध करुन द्यावी लागेल . 

माहिती सादर करण्याची तारीख- माहिती सादर करण्याच्या तारखेचा उल्लेख प्रत्येक माहितीदात्याला प्राप्त झालेल्या सूचनापत्रात 
नमूद केलेला असेल आणि ती महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी असेल . 


४ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


६. संदर्भ कालावधी- एप्रिल २०११ ते मार्च २०१२ व एप्रिल २०१ ९ ते फेब्रुवारी २०२१ आणि मार्च २०२१ पासून पुढील दर 
महिन्यांकरीता पुढील महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी माहिती देणे आवश्यक आहे . 

माहितीचे स्वरुप- निवडलेल्या वस्तूचे / वस्तूंचे एकूण मासिक उत्पादन आणि मूल्य याबाबत माहिती सांख्यिकी अधिकाऱ्याकडून 
प्राप्त सूचनापत्रात नमूद केल्यानुसार पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत देण्यात यावी . वस्तूच्या तपशीलासह घटकाचा संपूर्ण अद्ययावत संपर्क 
तपशील मालक किंवा ज्याच्या ताब्यात सदर घटक ( कारखाना किंवा आस्थापना किंवा उद्योग ) असेल त्याने नोंदवावा ( अधिकृत ई - मेल , मोबाईल , 
दूरध्वनी क्रमांक आणि संपूर्ण पोस्टल तपशील ) 

भाषा- माहिती दाता इंग्रजीमध्ये व मराठीमध्ये माहिती सादर करेल . 


८ . 


९ . 


व्यवसायासंबंधी कागदपत्रे व निरिक्षण होऊ शकतील अशा लेख्यांचे स्वरुप- सांख्यिकी अधिकारी किंवा त्याने प्राधिकृत 
केलेल्या व्यक्ती उत्पादन व मूल्य यांच्या आकडेवारीची तपासणी उत्पादन घटकाने जतन केलेल्या मूळ दस्तऐवजामधून करतील . 

१०. माहिती दात्याची जबाबदारी- माहितीदात्यास प्राप्त झालेल्या सूचना पत्रात नमुद केल्यानुसार व विहित दिनांकापर्यंत माहिती 
सादर करावी लागेल . तसेच माहिती दात्यास सांख्यिकी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तिस मागितलेल्या माहिती संदर्भात 
विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील . 


अनुसूची २ 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम 


जिल्हा 


कार्यालयाचा पत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर 


श्रीमती एम . एन . देवराज 

उप संचालक 


२ 


श्रीमती व्ही . बी . सोने 


ठाणे 


विकास सेंटर , ९ ६ अ , सी . जी . रोड , वडवली , 
वसंतविहार कॉम्प्लेक्स , चेंबुर , मुंबई -४०० ०७४ 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , ठाणे एम.आय.डी.सी. कमर्शियल 
कॉम्प्लेक्स , २ रा मजला , मोडेला वुलन मिल जवळ , 
वागळे इंडस्ट्रीयल इस्टेट , जिल्हा ठाणे -४०० ६०४ 


महाव्यवस्थापक 


३ 


श्री . एस . पी . पाटील 


रायगड 


महाव्यवस्थापक 


श्री . एस . पी . कोलते 


रत्नागिरी 


महाव्यवस्थापक 


श्री . एस . पी . कोलते 


सिंधुदुर्ग 


महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , रायगड , रायगड बाजाराजवळ 
ता . आलिबाग , जिल्हा रायगड -४०२ २०१ 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , रत्नागिरी जेल रोड , बी.डी.ओ. 
ऑफिसर रेसिडेंशिअल वसाहती जवळ , जिल्हा 
रत्नागिरी -४१५ ६१२ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , सिंधूदुर्ग सी . ब्लॉक , २ रा मजला , 
मुख्य प्रशासकीय इमारत , ओरस ( बुद्रुक ) , ता . कुडाळ , 
जिल्हा सिंधुदुर्ग -४१६ ५२० . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , पालघर आर्यन हायस्कुलच्या 
पाठीमागे , सुर्या प्रोजेक्ट जवळ , पालघर , ( पश्चिम ) -४०१ ४०४ 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , पुणे , कृषी महाविद्यालय कंपाऊंड , 
शिवाजी नगर , पुण -४११ ००५ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , सातारा , प्लॉट क्र . अ -१३ , 
एम.आय.डी.सी. जिल्हा सातारा -४३१ ००४ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , सांगली , सिटी सर्व्हे क्र . ३००/२ , 
उद्योग भवन , विश्राम बाग , जिल्हा सांगली -४१६ २४६ . 


६ 


द 


श्रीमती व्ही . बी . सोने 


पालघर 


महाव्यवस्थापक 


श्री . पी . डी . रेंडलकर 


पुणे 


महाव्यवस्थापक 


८ 


श्री . एस . बी . रोकडे 


सातारा 


महाव्यवस्थापक 


श्री . एन . बी . कोळेकर 


सांगली 


महाव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची २ - चालू 
जिल्हा 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम 


कार्यालयाचा पत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


श्री . एन . बी . कोळेकर 


सोलापूर 


( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 


११ 


श्री . एस . डी . शेळके 


कोल्हापूर 


महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , सोलापूर , होटगी रोड , किनारा हॉटेल 
जवळ , जिल्हा सोलापूर -४१३ ००३ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , कोल्हापूर , २५४ / बी , 
असेंब्ली रोड , उद्योग भवन , १ ला मजला , 
जिल्हा कोल्हापूर -४१६ ००८ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , नागपूर , उद्योग भवन , २ रा मजला , 
सिव्हील लाईन्स , जिल्हा नागपूर -४४० ००१ . 


१२ 


श्री . जी . ओ . भारती 


नागपूर 


महाव्यवस्थापक 


१३ 


श्री . एस . एस . मुद्दमवार 


वर्धा 


महाव्यवस्थापक 


१४ 


श्री . एच . के . बदार 


भंडारा 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ , 
सेवाग्राम रोड , जिल्हा वर्धा ४२२ ००१ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , भंडारा , राष्ट्रीय महामार्ग रोड , 
प्रशासकीय इमारत , आर.टी.ओ ऑफिस जवळ , 
जिल्हा भंडारा ४४१ ९ ०४ . 


महाव्यवस्थापक 


१५ 


श्री . एच . के . बदार 


गोंदिया 


महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , गोंदिया मालधक्का रोड , रेल्वे वॉटर 
टँक जवळ , ८८८ बिडी कंपनी समोर , रेल्वे स्टेशन जवळ , 
जिल्हा गोंदिया ४४१ ६१४ . 


on 


चंद्रपूर 


श्री . स्वप्निल राठोड 
महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , चंद्रपूर एस.टी. स्टँड जवळ , 
जिल्हा चंद्रपूर ४४२ ४०१ . 


श्री . स्वप्निल राठोड 


गडचिरोली 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , गडचिरोली , जिल्हाधिकारी कार्यालय 
परिसर , जिल्हा गडचिरोली ४२२ ६०६ . 


महाव्यवस्थापक 


1 


१८ 


अमरावती 


श्री . यू . एस . पुरी 
महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , अमरावती जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाच्या मागे , अमरावती कॅम्प , 
जिल्हा अमरावती ४४४ ६०२ . 


१ ९ 


श्री . निलेश निकम 


अकोला 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , अकोला , जुना कापूस ( सुती ) बाजार , 
जिल्हा अकोला ४४४ ००१ 


महाव्यवस्थापक 


२० 


श्री . चेतन पाटील 


बुलढाणा 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , बुलढाणा , जातकर भवन , 
टिळकवाडी , बस स्टैंड रोड , जिल्हा बुलढाणा ४४३ ००१ . 


महाव्यवस्थापक 


२१ 


श्री . चेतन पाटील 


वाशिम 


महाव्यवस्थापक 


२२ 


श्री . निलेश निकम 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , वाशिम जिल्हाधिकारी 
कार्यालयाजवळ , जिल्हा वाशिम ४४४ १०५ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , यवतमाळ , उद्योग भवन , तिसरा 
मजला , दारव्हा रोड , जवाहरलाल दर्डा नगर जवळ , 
जिल्हा यवतमाळ ४४५ ००१ 


यवतमाळ 


महाव्यवस्थापक 


२३ 


नाशिक 


श्री . एस . एस . गवळी 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , नाशिक , औद्योगिक प्रशिक्षण 
केंद्राजवळ , एम.आय.डी.सी. वसाहत , सातपूर , 
जिल्हा नाशिक ४२२ ००७ 


भाग चार - अ -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची २ - समाप्त 
जिल्हा 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम 


कार्यालयाचा पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२४ 


जळगाव 


श्री . यु . एस . दंडगव्हाळ 

महाव्यवस्थापक 


२५ 


श्री . एस . एस . गवळी 


अहमदनगर 


महाव्यवस्थापक 


२६ 


धुळे 


श्री . ए . यू . इंगळे 
महाव्यवस्थापक 
श्री . यु . के . सांगळे 


२७ 


नंदुरबार 


महाव्यवस्थापक 


२८ 


औरंगाबाद 


श्री . डी . के . शिवदास 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 


२ ९ 


श्रीमती करुणा खरात 


जालना 


महाव्यवस्थापक 


जिल्हा औद्योगिक केंद्र , जळगाव . , शासकीय तंत्रज्ञान 
महाविद्यालयाजवळ , राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ९ , 
जिल्हा जळगाव ४२५ ००१ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , अहमदनगर , अहमदनगर 
महाविद्यालयाजवळ , एम.एस.इ.बी. कार्यालयाच्यासमोर , 
जिल्हा अहमदनगर ४१४ ००५ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , धुळे , जामनगरी रोड , तुषार 
रुग्णालयाच्या समोर , जिल्हा धुळे ४२४ ००१ 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , नंदुरबार , टोकर तलाव रोड , 
प्रशासकीय इमारत , कक्ष क्रमांक २८ , 
जिल्हा नंदुरबार ४२५ ४१२ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , औरंगाबाद , एम.टी.डी.सी. च्या 
समोर , स्टेशन रोड , जिल्हा औरंगाबाद ४३१ ००१ 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , जालना , प्लॉट क्रमांक पी -७ , 
एम.आय.डी.सी. , जिल्हा जालना ४३१ २०३ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , बीड , बशीरगंज , 
जिल्हा बीड ४३१ १२२ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , उस्मानाबाद , प्रशासकीय 
इमारत समोर , 

जिल्हा 

कारागृहाजवळ , 
जिल्हा उस्मानाबाद ४३१५०१ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , लातूर , प्लॉट क्र . पी -५ , 
एम.आय.डी.सी. , जिल्हा लातूर ४१३ ५३७ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , नांदेड , उद्योग भवन , सहकारी 
औद्योगिक वसाहत , शिवाजीनगर , जिल्हा नांदेड ४३१ ६०२ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , परभणी , कोरेगाव 
जकात नाका जवळ , जिल्हा परभणी ४३१ ००१ . 
जिल्हा औद्योगिक केंद्र , हिंगोली , केंद्रीय प्रशासकीय 
इमारत , २ रा मजला , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
जिल्हा हिंगोली ४३१ ७०१ . 


३० 


बीड 


श्री . डी . के . शिवदास 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 

श्री . पी . डी . हानबर 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 


३१ 


उस्मानाबाद 


३२ 


३ 


श्री . पी . डी . हानबर 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 


लातूर 


३३ 


श्री . किरण जाधव 


नांदेड 


महाव्यवस्थापक 


३४ 


परभणी 


श्री . किरण जाधव 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 

श्री . किरण जाधव 
( प्रभारी ) महाव्यवस्थापक 


३५ 


हिंगोली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


देबाशिष चक्रबर्ती , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


७ 


PLANNING DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 5th April 2021 

NOTIFICATION 


COLLECTION OF STATISTICS ACT , 2008 . 

No. DES - 1320 / 846 / C.R . 89 / Desk - 1417.— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 
4 of the Collection of Statistics Act , 2008 ( 7 of 2009 ) read with rules 5 and 7 of the Collection of 
Statistics Rules , 2011 , the Government of Maharashtra hereby directs collection of statistics of 
economic aspects in Organized Manufacturing Sector , Mining Sector and Electricity Sector for 
the series of ' Index of Industrial Production ( Base year 2011-12 ) as per the details mentioned in 
Schedule - I . 

2. The Government of Maharashtra hereby appoints the officers as per the details mentioned 
in Schedule - II , as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned therein for 
the purpose of collection of statistics . 

3. The officers who may be authorized by Statistics Officer shall in the jurisdiction of the 
statistics officer engage in verification of information furnished by each informant , for inspecting 
relevant records , and for seeking clarifications , as may be necessary . Each Officer authorised for 
Collection of Statistics shall carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the 
concerned Statistics Officer . 

4. The statistics collected in respect of ' Index of Industrial Production ( Base year 2011-12 ) ' 
furnished by the informants , after due verification and scrutiny , shall be processed by the 
Directorate of Economics and Statistics , under the Planning Department of the Government of 
Maharashtra . 

5. The persons engaged in any activity in respect of ' Index of Industrial Production ( Base 
year 2011-12 ) shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act , 2008 and 
the Collection of Statistics Rules , 2011 framed thereunder . No power has been delegated to any 
Statistics Officer under sub - section ( 4 ) and ( 6 ) of Section 4 of The Collection of Statistics Act , 2008 . 


Schedule - 1 


1 . Subject and Purpose.- Index of Industrial Production ( Base year 2011-12 ) is a short 
term indicator of industrial growth for the organized sector till the results from the Annual Survey 
of Industries ( ASI ) becomes available to the State Government . The Index of Industrial Production 
( Base year 2011-12 ) is compiled by taking into account the quantities of items produced during the 
current month , vis - à - vis the average monthly production ( Base year 2011-12 ) . The Index of 
Industrial Production ( Base year 2011-12 ) is of paramount importance to the State Government 
for planning and implementing industrialization policies and is also being extensively used by 
various organizations , including Industry , Research , and Academic Institutions . 

2. Geographical area for collection of statistics.— Geographical area for collection of statistics 
shall be all the districts of Maharashtra as per the details mentioned in schedule - II . 

3. Method of Data Collection.— Notice shall be issued by each Statistics Officer to informants 
under his jurisdiction , indicating therein by whom and by which date the identified unit or units 
shall provide information in the formats to the Statistics Officer . It is compulsory for informants 
to furnish the prescribed information in Electronic Form as may be specified in the Notice . 

4. Nature of Informants.— The owner or occupier of a unit ( i.e. , a factory or establishment 
or enterprise ) selected for Collection of Production and Value data shall furnish information 
about their products to the statistics officer . 

5. Date of Submission.— The date for submission of information by each informant shall be 
mentioned in the notice of Statistics Officer and it would be before 10th of every month . 


भाग चार - अ -२ अ 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 
6. Reference Period . — The Information on Production and Value data is required to be 
furnished month wise from April 2011 to March 2012 and from April 2019 to February 2021 and 
thereafter March 2021 onwards before the 10th of next month . 

7. Nature of information.— Total quantity of Production and Value data in a month of 
production for the item ( s ) under consideration , mentioned in the Notice , by the Statistics Officer 
shall be provided for by 10th of next month . The item details shall be recorded along with complete 
updated contact details of the units ( official e - mail , mobile , landline number and complete postal 
details ) by the owner or occupier of the unit ( i.e. , a factory or establishment or enterprise ) 

8. Language.— Informant shall furnish the information in English and in Marathi . 

9. Inspection of Business Records and Other Records.- Original Records maintained by 
Manufacturing Units for Production and Value data may be inspected by the Statistics Officer or 
person authorized by him . 

10. Obligation of Informant.— The informant shall furnish information in the manner and 
by the date mentioned in the notice received by him . The informant should also answer the 
questions in relation to the information sought , as may be required by the Statistics Officer or a 
person authorized by the Statistics Officer . 

Schedule - II 


District 


Sr. No. Name and Designation 

of the Officer 


Office Address 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Smt . M. N. Devraj 
Deputy Director 


2 


Smt . V. B. Sone 
General Manager 


3 


Shri S. P. Patil 
General Manager 


4 


Shri S. P. Kolte 
General Manager 


5 


Shri S. P. Kolte 
General Manager 


Mumbai City and Vikas Centre , 96A , C.G. Road , Wadavli , 
Mumbai Suburban Vasant Vihar Complex , Chembur , 

Mumbai 400 074 . 
Thane 

District Industries Centre , Thane , 
M.I.D.C. Commercial Complex , 2nd 
Floor , Near Modela Woollen Mill , 
Wagle Industrial Estate , 

District Thane 400 604 . 
Raigad District Industries Centre , Raigad 

Near Raigad Bazar , Taluka Alibag , 

District Raigad 402 201 
Ratnagiri District Industries Centre , Ratnagiri . , 

Jail Road , Near BDO Officers 
Residential Vasahad , 

District Ratnagiri 415 612 . 
Sindhudurg District Industries Centre , Sindhudurg 

C Block , 2nd Floor , Main Administrative 
Bldg . , Oros ( Budruk ) , Taluka Kudal , 

District Sindhudurg 416 520 . 
Palghar District Industries Centre , Palghar , 

Behind Aryan High School , Near Surya 

Project , Palghar West 401 404 
Pune 

District Industries Centre , Pune , 
Agriculture College Compound , Shivaji 

Nagar , Pune 411 005 . 
Satara 

District Industries Centre , Satara , 
Plot No. A - 13 , M.I.D.C. Office , 

District Satara 431 004 . 
Sangli District Industries Centre , Sangli , 

City Survey No. 300/2 , Udyog Bhavan , 
Vishram Bag , District Sangli 416 246 . 


6 


Smt . V. B. Sone 
General Manager 


7 


Shri P. D. Rendalkar 
General Manager 


8 


Shri S. B. Rokade 
General Manager 


9 


Shri N. B. Kolekar 
General Manager 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


District 


Office Address 


Sr. No. Name and Designation 

of the Officer 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


10 


Shri N.B. Kolekar 
( Addl . ) General Manager 


Solapur 


11 


Kolhapur 


Shri S. D. Shelke 
General Manager 


12 


Nagpur 


Shri . G. O. Bharti 
General Manager 


13 


Wardha 


Shri . S. S. Muddamwar 
General Manager 


14 


Bhandara 


Shri . H. K. Badar 
General Manager 


15 


Gondia 


Shri . H. K. Badar 
General Manager 


16 


Chandrapur 


Shri . Swapnil Rathod 
General Manager 


District Industries Centre , Solapur 
Hotagi Road , Near Kinara Hotel , 
District Solapur 413 003 . 
District Industries Centre , Kolhapur , 
254 / B , Assembly Road , Udyog Bhavan , 
1st Floor , District Kolhapur 416 008 . 
District Industries Centre , Nagpur , 
2nd Floor , Udyog Bhavan , Civil Lines , 
District Nagpur 440 001 . 
District Industries Centre , Wardha . 
Near Collector Office , Sevagrame 
Road , District Wardha 422 001 . 
District Industries Centre , Bhandara , 
National High - way Road , Administrative 
Building , Near RTO Office , 
Dist . Bhandara 441 904 . 
District Industries Centre , Gondia , 
Maldhakka Road , Near Railway Water 
Tank , 888 Opp . Bidi Company , 
Near Railway Station , 
District Gondiya 441 614 . 
District Industries Centre , Chandrapur , 
Near S.T. Stand , 
District Chandrapur 442 401 . 
District Industries Centre , Gadchiroli , 
Collector Office Compound , 
District Gadchiroli 422 606 . 
District Industries Centre , Amravati . , 
Behind Collector Office , Amravati 
Camp , District Amravati 444 602 . 
District Industries Centre , Akola , 
Old Kapus ( Suti ) Bazar , 
District Akola 444 001 . 
District Industries Centre , Buldhana 
Jatkar Bhavan , Tilakwadi , Bus Stand 
Road , District Buldhana 443 001 . 
District Industries Centre , Washim , 
Near Collector Office , 
District Washim 444 105 . 
District Industries Centre , Yavatmal , 
Udyog Bhavan , 3rd Floor , Darvha 
Road , Near Jawaharlal Darda Nagar , 
District Yavatmal 445 001 . 


17 


Gadchiroli 


Shri . Swapnil Rathod 
General Manager 


18 


Amravati 


Shri U. S. Puri 
General Manager 


19 


Akola 


Shri Nilesh Nikam 
General Manager 


20 


Buldhana 


Shri Chetan Patil 
General Manager 


21 


Washim 


Shri Chetan Patil 
General Manager 


22 


Yavatmal 


Shri Nilesh Nikam 
General Manager 


23 


Nashik 


Shri S. S. Gawali 
( Addl . ) General Manager 


District Industries Centre , Nashik . , 
Near Industrial Training Centre , 
M.I.D.C. Vasahat , Satpur , 
District Nashik 422 007 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


District 


Office Address 


Sr. No. Name and Designation 

of the Officer 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


24 


Shri . U. S. Dandgavhal 
General Manager 


Jalgaon 


25 


Ahmednagar 


Shri S.S. Gawali 
General Manager 


26 


Dhule 


Shri . A. U. Ingle 
General Manager 


27 


Nandurbar 


Shri U. K. Sangle 
General Manager 


28 


Shri D. K. Shivdas 
( Addl . ) General Manager 


Aurangabad 


29 


Jalna 


> 


30 


Beed 


Smt . Karuna Kharat 
General Manager 
Shri D , K. Shivdas 
( Addl . ) General Manager 
Shri P. D. Hanbar 
( Addl . ) General Manager 


District Industries Centre , Jalgaon , 
Near Govt . Technical College , National 
Highway No.9 , District Jalgaon 425 001 . 
District Industries Centre , Ahmednagar 
Near Ahmednagar College , Opposite 
M.S.E.B. Office , 
District Ahmednagar 414 005 . 
District Industries Centre , Dhule , 
Jamnagari Road , Opposite Tushar 
Hospital , District Dhule 424 001 
District Industries Centre , Nandurbar , 
Tokar Talao Road , Administrative 
Building , Room No. 28 , 
District Nandurbar 425 412 . 
District Industries Centre , Aurangabad , 
Opp . M.T.D.C. , Station Road , 
District Aurangabad 431 001 . 
District Industries Centre , Jalana , Plot 
No. P - 7 , M.I.D.C. District Jalana 431 203 . 
District Industries Centre , Beed , 
Bashirganj , District Beed 431 122 . 
District Industries Centre , Osmanabad , 
Opp . Administrative Building , 
Near District Jail , District 
Osmanabad 431 501 . 
District Industries Centre , Latur , 
Plot No.P - 5 , M.I.D.C. , 
District Latur 413 537 . 
District Industries Centre , Nanded , 
Udyog Bhavan , Co - operative Industrial 
Estate , Shivajinagar , 
District Nanded 431 602 . 
District Industries Centre , Parbhani , 
Near Koregaon Octroi Naka , 
District Parbhani 431 001 . 
District Industries Centre , Hingoli , 
Central Administrative Building , 
2nd Floor , Collector Office , 
District Hingoli 431 701 . 


31 


Osmanabad 


32 


Latur 


Shri P.D. Hanbar 
( Addl . ) General Manager 


33 


Nanded 


Shri Kiran Jadhav 
General Manager 


34 


Parbhani 


Shri Kiran Jadhay 
( Addl . ) General Manager 


35 


Shri Kiran Jadhav 
( Addl . ) General Manager 


Hingoli 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEBASHISH CHAKRABARTY 


Additional Chief Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


११ 


Government of Maharashtra 
Directorate of Economics and Statistics , Planning Department 

Index of Industrial Production 
Schedule for Collection of Quarterly Production Figures 

Year : 2011-12 / 2016-17 / 2017-18 / 2018-19 / ...... 


Block 1 : Identification particulars 
1. Factory DSL No. 

As mentioned in letter 
2. District Name 
3. Name of the factory 


4. Address of the factory 


5. CIN No. 
6. Details of Contact Person : 


Name 
Designation 
Tel . ( with STD code ) 
Mobile No. 
Fax No. 
E - mail ID ( factory i contact 
person ) 


१२ 


Block 2 : Production details a ) Item Description : 


b ) NPCMS Code : 


c ) Unit : Tonne 


Month 


2018-19 


Sr. 
No. 


2011-12 

Production 
Quantity 

Value ( in Rs . ) 

( 4 ) 


2016-17 

Production 
Quantity 

Value ( in Rs . ) 


2017-18 

Production Quantity 

Value 

( in Rs . ) ( 7 ) 

( 8 ) 


Production Quantity 

Value ( in Rs . ) 


( 1 ) 


( દ ) 


( 
s 
) 


( 9 ) 


( 
6 
) 


( 01 ) 


1 


( 2 ) April May 


3 


June 


n 


4 July 

August 
6 Sep. 

Oct. 


IN 


oc 


AON " 


6 


Dec. 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


10 January 11 February 12 March Block 3 : Enumerator Details 

Name of the enumerator 


Signature of the enumerator 


Date 


Block 4 : Remarks , if any , for wide variation in quantity of production 


